कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यंत्रणेतील गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या 
प्रशासकीय/ स्व-विनंतीने बदल्या-२०२१ 


महाराष्ट्र शासन 


कौडल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग 
क्रमांक : बदली-२०२०/प्र.क्र.८७/प्रशा-२ 


मंत्रालय (विस्तार इमारत), दालन क्र.४३५, ४ था मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२१ 


संदर्भ: आयुक्तालयाचे पत्र क्रमांक कौविरोवठआ-२/आस्था/अराप/(०४/२०/३६१, 
दिनांक ०१/१२/२०२० चे पत्र 


शासन seat :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनीयमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2004 मधीळ कलम ४(४ व (५) मधील 
तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या wera मान्यतेने कौशल्य विकास, 


रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील गट-क संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद कर्मचाऱ्यांची 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात प्रशासकीय/स्व-विनंतीने 


बदली करण्यात येत आहे :- 

अ. । कर्मचाऱ्याचे नाव व पद । सध्या कार्यरत असलेले कार्यालय | बदलीनंतर पदस्थापना शेरा 

क्र द्यावयाचे कार्यालय 

ari २ ३ |. > ह... > ८. ग 

9 श्री.राहुल संतोष | जिल्हा कौशल्य विकास जिल्हा कौशल्य विकास, स्व-विनंतीने 
सुरडकर, रोजगार व उद्योजकता रोजगार व उद्योजकता केंद्र, 
लिपिक टंकलेखक  ।मार्गदर्शन केंद्र, जळगांव बुलढाणा 

२  श्री.शरद सटवा विद्यापीठ कौशल्य विकास, | जिल्हा कौशल्य विकास, । स्व-विनंतीने 
थोरात, लघुलेखक  ।रोजगार व उद्योजकता माहिती | रोजगार व उद्योजकता 

व मार्गदर्शन केंद्र, औरंगाबाद | मार्गदर्शन केंद्र, चंद्रपूर 

3 | श्री.मंगेडा वाघ (कनिष्ठ | कौडल्य विकास, रोजगार व । जिल्हा कौशल्य विकास, स्व-विनंतीने 
कौशल्य विकास, उद्योजकता विभागीय रोजगार व उद्योजकता 
रोजगार व उद्योजकता | कार्यालय मुंबई मार्गदर्शन केंद्र, नंदूरबार 
मार्गदर्डान अधिकारी) 

४ | श्रीमती रजनी जिल्हा कौशल्य विकास, जिल्हा कौशल्य विकास, । स्व-विनंतीने 
सुरडकर रोजगार व उद्योजकता रोजगार व उद्योजकता 
(ककौविरोवउमाओ) मार्गदर्शन केंद्र,बीड मार्गदर्शन केंद्र, औरंगाबाद 

4 श्री. नागेड देशपांडे | जिल्हा कौडल्य विकास, जिल्हा कौशल्य विकास, | स्व-विनंतीने 
(ककौविरोवउमा।ओ । रोजगार व उद्योजकता रोजगार व उद्योजकता 

मार्गदर्शन केंद्र, यवतमाळ मार्गदर्शन केंद्र, अकोला 

६ श्री.सुरेश होळके जिल्हा कौशल्य विकास, जिल्हा कौशल्य विकास, । स्व-विनंतीने 

(ककौविरोवउमा। । रोजगार व उद्योजकता रोजगार व उद्योजकता 


मार्गदर्शन केंद्र, जालना 


मार्गदर्शन केंद्र, औरंगाबाद 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.८७/प्रशा-२ 


७ | श्री. केलास laced विकास, रोजगार व । जिल्हा कौडल्य विकास, स्व-विनंतीने 
वि.देवकाते उद्योजकता आयुक्तालय, रोजगार व उद्योजकता 
(वरिष्ठ लिपीक) मार्गदर्शन केंद्र, सोलापूर 
८  श्री.अतुल समाधान जिल्हा कौशल्य विकास, आदिवासी उद्योजकता स्वविनंतीने 
Ten (लिपीक रोजगार व उद्योजकता alte’ विकास, रोजगार व 
टंकलेखक) मार्गदर्शन केंद्र, गडचिरोळी । उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
अचलपूर 
९ | श्री.अ.गो.मरभळ जिल्हा कौशल्य विकास, जिल्हा कौशल्य विकास, स्वविनंतीने 
(लिपिक टंकलेखक) | रोजगार व उद्योजकता रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे मार्गदर्शन केंद्र, अहमदनगर 


२. उपरोक्त बदली करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी 


त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करून त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी 


रुजू होण्यास कळवावे. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांच्या स्वविनंती बदल्या असल्याने त्यांना बदलीच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी शासनाच्या नियमानुसार पदग्रहण अवधीचा लाभ घेता येणार नाही 


३. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥॥990॥॥9.90०/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०२०९१०५१५९१९०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Baban Sheshrao 
Mandwe 


Digitally signed by Baban Sheshrao Mandwe 


(ब.ठो.मांडवे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

४. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय , नवी मुंबई 

५. संबंधित उप आयुक्‍त , कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

८. संबंधित कर्मचारी (कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


